एकात्मिक फलोत्पादन विकासासाठी 
केंद्र पुरस्कृत अभियान अंतर्गत 
अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी निधी 
वितरीत करण्याबाबत. 

(केंद्र हिस्सा - २४०१ ए ०२९) 

(राज्य हिस्सा - २४०१ ए ०११) 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.७/कार्यासन ६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ०९ ऑक्टोबर, २०२३. 


वाचा :- 

१) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२३ /प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२.०४.२०२३. 

२) आदिवासी विकास विभाग, समक्रमांकित शासन निर्णय दि.२७.०४.२०२३. 

३) कृषी, पदुम विभागाची नस्ती क्र.राफअ-२०२३/प्र.क्र.२५७/९-अ. 
प्रस्तावना :- 

आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत केंद्र पुरस्कृत एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान या 

योजनेसाठी सन २०२३-२४ या वर्षाच्या पहिल्या हप्त्यासाठी प्राप्त झालेला केंद्र हिस्सा रु.१८८.५० 
लाख व समरुप राज्य हिस्सा रु.१२५.६७ लाख इतका निधी सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षातील 
तरतुदींतून वितरीत करण्याचा प्रस्ताव संदर्भाधीन क्र.३ अन्वये कृषी व पदुम विभागाने सादर केला 
होता. सदर प्रस्तावास वित्त विभागाने दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन सन २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पिय 
तरतुदींतून निधी वितरणाची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती :- 


शासन निर्णय :- 

आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत मागणी क्र. टी-५ अंतर्गत मुख्य लेखाशीर्ष २४०१, पीक संवर्धन 
या मुख्य लेखाशीर्षातर्गत एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान या योजनेसाठी वित्त विभागाने 
दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन सन २०२३-२४ च्या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पित तरतुदींतून केंद्र हिस्सा 
रु.१८८.५० लाख व समरुप राज्य हिस्सा रु.१२५.६७ लाख असा एकूण रु.३१४.१७ लाख इतका निधी 
खालीलप्रमाणे वितरीत व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रु.लाखात) 
योजनेचे नाव लेखाशिर्ष व बाब सन २०२३-२४ यापूर्वी । याशा .नि.अन्वये 
केंद्र / राज्य हिस्सा मधील वितरीत । वितरीत करण्यात 
अर्थसंकल्पीत निधी | येत असलेला निधी 
तरतूद 
(ie. ene २ 3 i- 2 = | षु ६ 
एकात्मिक २४०१ ए ०२९ 
फलोत्पादन । केंद्र हिस्सा (०%) | 33, aver esr १0010 
विकासासाठी केंद्र २४०१ ए ०११ अर्थसहाय्य 
पुरस्कृत अभियान | राज्य हिस्सा (vo Bete’ 3 व 
(MIDH) %) 
एकूण १६६६.०० ३१५.०० ३१४.१७ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३ /प्र.क्र.०७/कार्यासन.६ 


२. उपरोक्तप्रमाणे रु.३१४.१७ लाख (अक्षरी रुपये तीन कोटी चौदा लाख सतरा हजार फक्त) 
इतका निधी प्रशासकीय विभागप्रमुख म्हणून अपर मुख्य सचिव, कृषी विभाग यांना अर्थसंकल्पीय 
वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात येत आहे. 


३. सदर झासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेला निधी खर्च करताना नियंत्रक अधिकारी 
यांनी महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तिय नियम 
तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.१२.०४.२०२३ च्या शासन परिपत्रकांतील दिलेल्या निर्देशांचे 
काटेकोरपणे पालन करावे. 


8, सदर शासन निर्णय faa विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ क्र.८८९-२०२३/व्यय-१४, 
दि.०४.१०.२०२३ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


uy, सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१००९१६२५४४३७२४ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
RAJENDRA काया 


ou=TRIBAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


2.5.4.20=e2f5429d49742f96b79e4293421ba2dfa8a 


D E VA R A M 71cad3864b9b289879d173b67fcdc, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
seri 


INumber=F617DED8E7182679ED107E635111 


ia 
60B2054D23D8173AD985E5B569A5802CEASA, 


BHAWARI का 
(राजेंद्र दे. भवारी ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. अपर मुख्य सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

३. सचिव, आदिवासी विकास विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

४. आयुक्त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 

५. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 

६. अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 

७. वित्त विभाग (अर्थसंकल्प- १९/ व्यय १४), मंत्रालय, मुंबई. 

८. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा मजला, विधानभवन, मुंबई. 
९. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 


१०.निवड नस्ती (का.६), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


